ORE आजारामुळे केलेल्या टाळेबंदीमुळे कोटा, राजस्थान 
येथे शिक्षणासाठी गेलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांना 
राज्यात परत आणण्यासाठी झालेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीपोटी 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास रु.९९,८९,६८०/- 
इतकी रक्कम प्रदान करण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी-०७२०/प्र.क्र.३१३/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑगस्ट, २०२०. 
वाचा :- 


१) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय Pash, म.रा.मा.प.म. यांचे पत्र क्र.राप/वाह/सामान्य/१७५२, 
दिनांक ०८.०५.२०२०. 


शासन निर्णय:- 


ORM विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात टाळेबंदी जारी करण्यात आळी होती. सदर 
टाळेबंदीमुळे कोटा, राजस्थान येथे शिक्षणासाठी गेलेल्या व तेथेच अडकून पडलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील 
मुलांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ७२ बसेसमार्फत राज्यामध्ये परत आणण्यात येवून त्यांना 
त्यांच्या जिल्हयामध्ये सुखरुप पोहोचविण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळास झालेल्या खर्चाची रक्‍कम 
रु.९९,८९,६८०/- (अक्षरी AMAT लाख एकोणनव्वद हजार Peal ऐंशी Had) सन २०२०-२०२१ या आर्थिक 
वर्षाच्या तरतूदीमधून प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा आणि 
सदर खर्च “मागणी क्रमांक बी-३, २०४१, वाहनांवरील कर ००, ००१, संचालन व प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्‍त 
(०१) (०१) आस्थापना - परिवहन आयुक्त, (दत्तमत्त) (अनिवार्य), (२०४१ ००१८) ३३, अर्थसहाय्य" या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या 
कार्यालयातील आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आंहरित करुन 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२६/२०२०/व्यय-८, दि.१९.०६.२०२० 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


anes निर्णय क्रमांकः एसटीसी- ०७२०/प्र.क्र.३१३/परि-१ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८०७१५१२१८०१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Di lly signed by KADAM DATTATRAY HANMANT 
KADAM पण 

2.5.4.20=cf316337e92d3c54da432222208093bfc6ed1d1570f 

094663515273d0b4d27fc, pr ICode=41 
DATTAT RAY street: HOME DEP.MANTRALAYA,MUMBAI, 

IN be 192397 9cf886d5724fbed87cd57745c3f7 Zeb: 

57b0d277f11e970f0aaca99802, NA, OVERNMENT OF 
H A N M A NT MAHARASHTRA, cn=KADAM DATTATRAY HANMANT 

Date: 2020.08.07 16:17:15 +05'30° 

(द. ह. कदम) 


अवर सचिव, गृह (परिवहन) विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
३. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
४. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
५. महाळेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई yoo ०५१ 
८. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/ अर्थसंकल्प-११/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
९. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४) मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवडनस्ती/परि १. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


